गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्त शिवार या 
योजनेतर्गत निधी वितरण करणेबाबत- 
जिल्हा- सोलापुर. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- गामुध २०२४/प्र.क्र.३०४ (निधी)/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ सप्टेबर २०२४ 
वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल,२०२३. 
२. शासन निर्णय,मृद व जलसंधारण विभाग क्र: जशिअ-२०२२/प्र.क्र ३०२/जल-७, 
दि. ०३.०१.२०२३ 
३. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र: गामुध २०२२/प्र.क्र.२२/जल-१३ 
दि. २०.०४.२०२३ 
४. शासन पुरकपत्र, मृद व जलसंधारण विभाग क्र: गामुध २०२२/प्र.क्र.२२/जळल-१३(जल १) 
दि. ०५.०२.२०२४ 
५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
६. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सातारा यांचे पत्र क्र. मृ.व.जसं. 
वि. प्रशा-३/३०६६/सन २०२४, दि. १३.०८. २०२४. 


प्रस्तावना:- 

TOYA धरण व TOY शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्याचा 
निर्णय शासन निर्णय दि. २०.०४.२०२३ नुसार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत 
विविध जिल्ह्यात गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली आहेत. जलयुक्‍त शिवार २.० व 
गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि. २९.१२.२०२३ रोजी आयोजित बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार गाळमुक्‍्त 
धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजनेची अंमलबजावणी करतांना अशासकीय संस्था उपलब्ध 
नसल्यास अशा वेळी ग्रामपंचायत मार्फत कामे करण्याबाबत विभागामार्फत तपासणी करण्याचे 
तसेच देयके अदा करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणून जिल्हास्तरावर देयके अदा 
करण्याची कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी, असे निर्देश सदर बैठकीत देण्यात आले आहे. 
त्यानुषंगाने राज्यात Taya धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजना अधिक सुलभतेने व गतीने 
राबविण्यासाठी दि.२०.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून 
त्यासंदर्भात शासन पुरकपत्र दि. ५.२.२०२४ निर्गमित करण्यात आले आहे. 

शासन पुरकपत्र दि. ५.२.२०२४ नुसार कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग 
यांनी संबंधित अशासकीय संस्था/ग्रामपंचायतीस देयके जिल्हास्तरावर अदा करावीत. या 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.३०४/जल-१ 

येणार आहे व त्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सन 
२०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेचा खर्च जलयुक्‍त शिवार २.० या योजनेच्या 
लेखाशिर्ष क्र ४४०२ २७८१ खाली अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु. ६५० कोटी या निधीमधून 
भागविण्यास मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिलेली आहे. सदर निधीपैकी रु.५० कोटी एवढा 
निधी गाळमुक्‍त धरण व गाळयुकत शिवार या योजनेसाठी खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुसार विभागाच्या संदर्भीय परिपत्रकानुसार सध्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून 
संदर्भीय क्र. ६ व ७ अन्वये प्राप्त निधी मागणी प्रस्तावांवर निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय:- 

Tet धरण व Tega शिवार या योजनेतंर्गत सोलापूर जिल्हयातील सोबत 
जोडलेल्या जोडपत्र “अ” मध्ये नमूद अनुक्रमांक १५ ते १८ मधील अशासकीय संस्थानी 
जलसाठ्यांमधून गाळ काढण्याच्या कामांसाठीची देयके व सर्व अनुक्रमांक १ ते १८ कामाचे 
शेतक-यांना शोतात गाळ पसरविण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान अदा करण्यासाठी एकूण 
रु. १,३१,५०,९६२/- (रुपये एक कोटी एकतीस लक्ष पन्नास हजार नऊशे बासष्ट फ़क्त) इतका 
निधी “जोडपत्र अ* मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यासाठी याद्वारे, शासनाची मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त निधी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 
अ) उपरोक्‍त निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांनी तात्काळ संबंधित 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना वितरीत करावा. तसेच संबंधित जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी यांनी सदर निधी सोबतच्या जोडपत्र अ नुसार कामनिहाय व यंत्रणेनुसार नमूद 
अशासकीय संस्थाना तात्काळ वितरीत करावा व त्याचा अनूपालन अहवाल शासन सादर 
करावा. 
ब) गाळ काढलेल्या कामाची व पंचनामा करुन गाळ नेणा-या शेतक-यांना अदा करावयाच्या 
अनुदानाची खातरजमा करुन, देयकाच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात यावे, 
क) मंजूर (अदा करावयाच्या) निधीपेक्षा जास्तीची रक्‍कम अदा करण्यात येवू नये, 
ड) कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदरची रक्‍कम परस्पर अन्य कामासाठी 
वितरित न करता तातडीने झासनाकडे प्रत्यार्पित करावी, 
इ) निधी वितरणासंबंधित गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजने संदर्भातील शासन 
निर्णयान्वये निर्धारित कार्यपध्दती व सुचनांचे/तरतुदींचे अनुपालन करण्यात आले 
असल्याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी, 
ई) वितरीत करण्यात येत असलेला निधी गाळमुक्‍त धरण व गाळयुकक्‍्त शिवार अंतर्गत 
झालेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा, 


पृष्ठ७पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.३०४/जल-१ 


ए) निधी वितरीत करताना संबंधित कामाबाबत तक्रार नसल्याची खातरजमा करावी, 
ऐ) उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी तात्काळ खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही 
करावी, 
अ) गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेतर्गत झालेल्या कामाच्या देयकांची छाननी व 
देयके तपासण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील, 
आं) सदर निधी वितरण करतांना काही अनियमितता झाल्यास त्यास संबंधित कार्यालय 
जबाबदार राहील, 
सदर निधी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी या योजनेसाठी जलयुक्‍त शिवार योजनेच्या लेखाशिर्ष 
४४०२ २७८१ अंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीमधून खर्च करण्यास दिलेल्या 
मान्यतेनुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 
याद्वारे संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग यांनी सदंर्भीय क्र 
४ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार वर नमूद अशासकीय संस्थांना निधी वितरण 
करावे. 
यावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२४-२०२५ 
या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक-झेडएच-५ 

(०२) जलयुक्त शिवार 

(०२)(०१) जलयुक्त शिवार अभियान (कार्यक्रम) (४४०२ २७८१) 

५३, मोठी बांधकामे 
याद्वारे वितरित निधीचा ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी यांची राहील तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग यांची राहील. 
हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक दिनांक १२ एप्रिल, २०२३, दि.०८ डिसेंबर, 
२०२३, दिनांक १७ जानेवारी, २०२४, व दि. ०४ मार्च, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
दिलेल्या अधिकारास अनुसरून व वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३८४/२०२४/व्यय-१५, 
दि.०५.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद 
१४२ नुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत असून, वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त सर्व परिपत्रकमधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 
प्रस्तुत आदेश, वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ७पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.३०४/जल-१ 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8१0/9॥॥8.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०९२७१८४२५११८२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAKASH conn rons mown 
NILKANTHRAO PATIL ५८०५ याना 
(प्र.नि. पाटील) 


कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 


प्रति, 

१. आयुकत, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 
२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 
४. अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे 
५. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे 
६. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सोलापूर 
७. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर/मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 
१०. कक्ष अधिकारी, कार्यासन जल-११, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती जल-१ 

प्रत अग्रेषित:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
५. मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
८ 
९ 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक 
. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठछपैकी४ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र 'अ* 
THOTT धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतर्गत निधी वितरण करणेबाबत-जिल्हा- सोलापूर 
गोषवाराः- 
शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२४/ प्र.क्र- ३०४(निधी)/ जल-१ दिनांक:- २७ सप्टेबर २०२४ 


जलसाठयातील काढलेल्या गाळाचा तपशिल 
मर गाळ शोता वहुन नेणारे गाळ शोता वहुन नेणारे शेतात 
: शेतका-याची यंख्या गाळाचे परिमाण घमी. पसरविलेल्या 
लताने ae काढलेल्या | 39/-+GST once 
BH | जलसाठयाचे स्वयसेवी संस्था अनुदानास | अनुदानास । यापुर्वी एकुण 
नाव न , तालुका | जिल्हा गाळाचे १८% या प्रमाणे । अनुदानास | अनुदानास | अनुदानास अदा eae 
नांव नांव/ग्रामपंचायत/ इत्तर पी वी अपात्र । पात्रअसलेल्या | अदा करण्यात | आवश्यक निधी 
परिमाण संस्थेस पात्र अपात्र =| पात्र गाळाचे आलला 
गाळाचे । गाळाची रक्‍कम | आलेला निधी रक्‍कम 
घमी. अदाकरावयाची | शेतकरी | staat परिमाण ; 
न é परिमाण स्तंभ १० X 
रक्‍कम संख्या संख्या घमी. 
घमी. ३५.७५ 
“पै. २ ३ | ४ | 4 ६ ae ae BS see = | aa | १२ १३ | १४ | 
नवजीवन ग्रामविकास ल 
र oe प्रतिष्ठान, ae सांगोला | सोलापूर | १००३७.०० | ३७०२६४.९३ ष्‌ fa ४०१५ ६०२२.०० | १४२३५३६.०० | ३७०२६४.९३ । १९४२३५३६.०० 
अभिनव भारत 
२ | पाझर तलाव Senate 3 व 
२ पोंधवडी समाज ; करमाळा सोलापूर १८९६६.५० ६९९६७४.१९ 3 Le | 3000,00 १५९६६.५० १०७२५०.०० ६९९६७४.१९ १०७२५०.०० 
सालसे 
पाझर तलाव 
३ | वडाचीबाडी | सावित्रीबाई फुले मा. | माढा | सोलापूर | २००९९.२० | ७४१४५९.४९ १९ डु १०१२५.०० | ९९७४.२० | ३६१९६९.०० | ७४१४५९.४९ | ३६१९६९.०० 
(उ.बु.) महिला मंडळ, कुर्डूवाडी 
पा. त. रोपळे | सावित्रीबाई फुले मा. : oor ar 
क काकर. अतत कुर्डूवाडी माढा । सोलापूर | ९६६२.४० | ३५६४४५.९४ १५ ९ ५७८५.८० | ३८७६.६० ०६८४२.०० | ३५६४४५.९४ ०६८४२.०० 
पा. त. 
५ । अकुलगाव सावित्रीबाई फुले मा. माढा । सोलापूर | १४८९.४० ५४९४२३.९७ ष्‌ २ ७९४.०० ६९५.४० २८३८६.०० ५४९४३.९७ २८३८६.०० 
क्र. ३ महिला मंडळ, कुर्डूवाडी 
पाझर तलाव 
न अंजनगाव सावित्रीबाई फुले मा. माढा । सोलापूर | ८३१३.८० ३०६६९६.०८ ३ १ २४००.०० ५९१३.८० ८५८००.०० ३०६६९६.०८ ८५८००.०० 
(उ.)क्र.२ | महिला मंडळ, कुर्डूवाडी 
गाव तलाव ee 
७ | अर्धनारी क्र. अमन फाऊडडशान, मोहोळ | सोलापूर | ३५११.६६ १२९५४५.१४ ११ i] ३४८६.७० २४.९६ १२४६५२.०० | १२९५४५.९४ । १९२४६५२.०० 
२ मंगळवेढा 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.३०४/जल-१ 


श्रीकृष्ण इन्फॉरमेशन 
पा. त. बोराळे टेक्नॉंलॉजीकल का : Ore : ; 45 Sects 
Ge etter ceay सिस्टिम्स अँड मंगळवेढा | सोलापूर | १२५५८.०० | ४६३२६४.६ g १०२६८.०० ९०.०० | ३६७०८१.०० | ४६३२६४.६ ३६७०८१.०० 
सर्व्हिसेस,मंगळवेढा 
पाझर तलाव 
मसले चोधरी 
९ क्र. २ श्रीस्वामी समर्थ शिक्षण | मोहोळ | सोलापूर | ३३०४.०० | १२१८८४.५६ ¥ १९६८.४० | १९३३५.६० | ७०३७०.०० | ९२१८८४.५६ | ७०३७०.०० 
(बाबुराव प्रसारक मंडळ, 
तोरणकर) मंगळवेढा 
पाझर तलाव | महाराष्ट्र टेक्नीकल 
डोणज एज्युकेडान अँड रुरल ae ह का 5 2 is 
0205 ae मंगळवेढा | सोलापूर | २७०१६.०० | ९९६६२०.२४ डर ६८८.०० | ४३२८.०० | ८११०९६.०० ९९६६२०.२४ ८११०९६.०० 
शाळा) सोसायटी,मंगळवेढा 
श्रीस्वामी समर्थ शिक्षण 
११ oe प्रसारक मंडळ, बार्शी | सोलापूर | ९२३३.३५ | ३४०६१८.२८ १९ ८९१९०.८० | ३२२.५५ | ३१८५६१.०० | ३४०६१८.२८ | ३१८५६१.०० 
र मंगळवेढा 
मध्यम प्रकल्प | सुखाचा शोध महिला 
२ समाजसेवा मंडळ १७८४०४.० २ २८२ 2 २८२ 
१ ढाळे ; बार्शी । सोलापूर टे ६५८१२३२३.५६ १०४ ७९१०१.०० | ९९३०३.०० | २८२७८६१.०० | ६५८१३२३.५६ | २८२७८६१.०० 
पिंपळगाव सोलापूर 
सुखाचा शोध महिला 
१३ ae समाजसेवा मंडळ, बार्शी | सोलापूर । १९४५६९९ | ४२२६४८.३६ Ry ११४३४.०० २२.९९ ४०८७६६.०० | ४२२६४८.३६ | ४०८७६६.०० 
सोलापूर 
महर्षि विवेकानंद 
१४ | सांगवी तलाव | समाजकल्याण संस्था, pa सोलापूर | ९८९८१.०० | ३६५१४०९.०९ &R ५०९७०.०० | ४८०११.०० | १८२२१७८.०० | ३६५१४०९.०९ | १८२२१७८.०० 
अक्कलकोट 
साठवण सुखाचा शाध महिला 
१५ तलाव समाजसेवा मंडळ, ही सोलापूर | २७०२० ९९६७६७.८० १७ ११११८ १५९०१.६४ | ३९७४८१.०० चि १३९४२४८.८० 
कौठाळी सोलापूर me 
q 
पाझर तलाव 
१६ उपळाई बु. सदगुरु स्वयंरोजगार माढा सोलापूर २५०९३.६ ९२५७०२.९० RC १७९८१.४८ ७११२.१२ ६४२८४१.०० e eee 
(शितोळे शेत) | विकास स. संस्था 
मर्यादित, नंदेश्वर 


पृष्ठ७पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.३०४/जल-१ 


पाझर तलाव सया 
उपळाई बु. सदगुरु स्वयंरोजगार 
१७ | (मांगेआखाडे | विकास स. संस्था माढा । सोलापूर | ३६७५० | १३५५७०७.५० ष्ण अ. ३०१५७.२० | ६५९२.८० | १०७८१२८.०० त्व २४३२३८३५.५० 
शेत) मर्यादित, नंदेश्वर 
सूवर्णक्रांती महिला 
पाझर तलाव । उद्योग व स्वयंरोजगार eon a2 ३ 
१८ | नंदूर (माशाळ । सवा सहया र्या मंगळवेढा | सोलापूर ९८० ३६१५२.२० ¥ a ९४६.४० ३३.६० ३३८२३४.०० ६९९८६.२० 
शेत) ळत ; 
मंगळवेढा 
एकुण | ५०२८७६.९ | ९१८५५११२८.८४ | ४४२.०० २९.०० २७५१५०.१४ | २२७७२६.७६ | ९८३६६३२. १५२३६७९८.४४ | ९१९३१५०९६२ 
Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
Pp RA KAS H CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725 
6a77432c673f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
N | L KA NTH RAO PATI L serialINumber=F 1 EC28A96B2A52575AE4CCCA512D1723F249D503AE7 
1CF458BA4863AACFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 


Date: 2024.09.27 18:45:07 +05'30' 


(प्र.नि. पाटील) 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी७ 


